Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २९ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जुलै १९-२५, २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १०-00 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 

विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


पृष्ठे 
१ - ९ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-१५ . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण 


अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७६५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि- ५८८-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी , यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ७७४-२०१७, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 
अ .- एक -१ ( १६१० ). 

( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९-२५ , २०१८/ आषाढ २८- श्रावण ३, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे पुर्णा प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण 
नालीकरिता निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१४-१५, गाव माधान , ता. चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित संपादन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


अ . क्र . 


आर 


१ 


७१ 


२ 


७२ 


0 ० ९ 


३ 


७३ 


००४ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० १५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


... 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पुर्णा मध्यम प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती. 

पुर्णा प्रकल्पाच्या लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण नालीकरिता. 
:- लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा (यामध्ये आर्थिक , रोजगार विषयक , पायाभूत सुविधा , सोई व 
इतर सुविधा) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. 


सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सदर प्रकरणी घर / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही .) 


दिनांक २८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८/ आषाढ २८-श्रावण ३ , शके १९ ४० 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७६६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि -५९९ -२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसुचना क्रमांक ७७३-२०१७, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे पुर्णा प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण 
नालीकरिता निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०१४-१५ , गाव अब्दुलापूर , ता . चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित संपादन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


अ . क्र . 


हे.आर 


१ 


२ 


३ 


८/७ पै 
८/७ पै 
८/६ पै 
८/६ पै 
१४/१ पै 


४ 


५ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० ११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पुर्णा मध्यम प्रकल्प, ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती . 

पुर्णा प्रकल्पाच्या लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण नालीकरिता. 
:- लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( यामध्ये आर्थिक , रोजगार विषयक , पायाभूत सुविधा, सोई व 
इतर सुविधा) 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९-२५ , २०१८/ आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सदर प्रकरणी घर/ कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही.) 


दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७६७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि-५९०-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि , संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्येदिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि , संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८/ आषाढ २८-श्रावण ३ , शके १९ ४० 


५ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदूर रेल्वे, यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१५-१६ , गाव सालोड , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 
भूसंपादन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
लागवड योग्य क्षेत्र 

पोट खराब क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे.आर 


हे . आर 


हे.आर 


१ 


१५८ 


०३२ 


०३२ 


२ 


०३४ 


०३४ 


३ 


० ४८ 


० ४८ 


१५९ पैकी 
१५ ९ पैकी 
१५९ पैकी 
१५९ पैकी 


४ 


०६३ 


०६३ 


५ 


० ९ ५ 


० ९ ५ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


२७२ 


२ ७२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
:- निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प. 
: - निम्न साखळी बृहत लघु सिंचन प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता. 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : –विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती 
निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

आलेल्या अधिका -याचेपदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


अमरावती : 


: 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


दिनांक २८ जून २०१८ . 
अ .- एक -२ ( १६१०) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९-२५ , २०१८/ आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ७६८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अ.का. - भू.सं.- ५६३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


“ 


उक्त जमीन " 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे , की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८-श्रावण ३ , शके १९ ४० 


७ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव , यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव शेगांव , ता . शेगांव , जिल्हा 

बुलडाणा. 


अ . क्र . नझुल शिट 


नगर भूमापन 


संयुक्त मोजणीअंती वाढीव संपादीत संयुक्त मोजणीअंती वाढीव संपादीत होणारे संपादन करावयाचे 
होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे बांधकाम क्षेत्र सत्ताप्रकारा प्रमाणे 

खुल्या 

जागेचे क्षेत्र 


नंबर 


क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


ए 


बी 


ई 


ए 


बी 


ई 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


२० ए 


६७-७२ / १ 


०.०० 


४.०० 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


२ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


८.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८.७५ 


३ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


२५.६८ 


०.०० 


०.०० 


२५.६८ 


४ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


११.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.०० 


५ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५ ९ .०२ 


१५९ .०२ 


६ 


२० ए 


७० , ६६/२ ७६/२ , 


०.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.७५ 


७१/२ 


७ 


२० ए 


७५ 


०.०० 


१६.५० 


०.०० 


०.०० 


१६.५० 


८ 


२० डी 


८/१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२६.४० 


१२६.४० 


९ 


२० डी 


८/२ 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


१० 


२० डी 


९ 


४.७५ 


४.७५ 


११ 


२० डी 


२० 


०.०० 


४.०० 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


१२ 


२० डी 


२० 


०.०० 


०.०० 


२.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२.०० 


१३ 


२० डी 


२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३ ९ .०० 


३ ९ .०० 


१४ 


२० बी 


७ ९ / १ 


०.०० 


०.०० 


११.७५ 


०.०० 


८.२५ 


२०.०० 


१५ 


२० बी 


७ ९ / २ 


०.०० 


०.०० 


९.९ ० 


०.०० 


०.०० 


१०.५० 


२०.४० 


१६ 


२० डी 


२२ पैकी 


०.०० 


०.०० 


५८२.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५८२.०० 


स.नं .४२४ पैकी 


एकूण . 


०.७५ 


०.०० 


६ ९ ४.५३ 


३४३.१७ 


१०३८.४५ 


संपादनाचे प्रयोजन :-शेगांव तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत शहरातील रस्ते आरडी-१४ (रेल्वे गेट ते दोनमोरी या पूर्वीच्या भूसंपादन 
प्रकरणामधील क्षेत्रापेक्षा संपादित होणा - या वाढीव क्षेत्राचा संपादन प्रस्ताव ). 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९-२५ , २०१८/ आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: शेगांव विकास आराखडा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: तीर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्यातंर्गत मौजा शेगांव , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील परिक्रमा मार्गाचे रुंदीकरण 
व मजबुतीकरणाचे कामाकरिता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: या प्रकल्पामुळे तीर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविक भक्तांना रस्ता रुंदीकरणामुळे जाणे -येणे सोईचे होईल . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा रस्ता रुंदीकरणाचा असून फार कमी क्षेत्रावरुन रस्ता जात आहे . कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या पुनर्वसन प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) सदर प्रकरणात कोणत्याही जमिनीपैकी कोणीही विस्थापित होत नाही. 


सबब , पुनर्वसन प्रशासक तपशिलाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


र. मो . आडे, महाराष्ट्राचे उपसचिव, महसूल व वन विभाग, यांचे पत्र क्र . आरपीए-२०१५-प्र.क्र . १२९(२) 
र-१ , नुसार जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा यांना प्रशासक पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती 
केली आहे. 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


बुलडाणा : 


डॉ . निरूपमा डांगे , 


दिनांक ३० जून २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , 


बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ -श्रावण ३, शके १९ ४० 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र .७६ ९ . 


सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 


क्रमांक उविअ - अ.का.- भूसंपादन -३५३-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी निम्न साखळी बृहत 
लघु पाटबंधारे प्रकल्प , तालुका नांदगांव- खंडेश्वर या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ०३-२०१५- प्र.क्र .३४- अ-२ ,दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 
वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेनावे 
घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . १८७९ - अपाविअ-रेशा- भूसं- सरळ खरेदी -निम्न सा . प्र.-०१८ , दिनांक ०९- ०५-२०१८ नुसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . अ.क्र .-प्र.अ.-भूसंपादन- कावि ५२८-२०१८ , दिनांक ०६-०६-२०१८ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय तसेच शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन- ०३-२०१५, प्र.क्र .३४ - अ- २-२०१५ , दिनांक १२ मे २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगिक निर्णय तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एल.क्यु.एन.-०१-२०१७-प्र.क्र . १२- अ-२, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , स्नेहल कनिचे, सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल ), 
चांदूर रेल्वे याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची -एकमध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेनावे थेट खरेदी करण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत 


आहे ; आणि 


( दोन) प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 

कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर 

२५ टक्के सरळ खरेदी संमती अनुदान रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन ) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे 

विकास महामंडळ , नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने 
तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे 
संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे. 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी ( महसूल), चांदूर रेल्वे/ कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ), चांदूर रेल्वे/ कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत अधिका -यामार्फत 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


अ .- एक-३ (१६१० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९-२५ , २०१८ / आषाढ २८-श्रावण ३ , शके १९ ४० 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अभियंता, अमरावती मालमत्ता पाटबंधारे 
उपविभाग , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हीतसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


अनुसूची - एक 
खरेदी करून द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


अ . क्र . 


भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक ६३-४७-२०१७-१८ , मौजा अर्जुनपूर , तालुका नांदगांव- खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती 
गट / सर्व्हे क्रमांक 

गांव नमुना ७/१२ प्रमाणे सरळ खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


१ 


५७ पैकी 


१३३ 


१३३ 


२ 


५७ पैकी 


१६२ 


१६२ 


३ 


५७ पैकी 


१०१ 


१०१ 


४ 


५८/१ 


१४८ 


१४८ 


५ 


५८/२ 


१४ ९ 


१४ ९ 


६ 


५ ९ / १ पैकी 


०६१ 


०६१ 


७ 


५ ९ / १ पैकी 


१ ११ 


१ ११ 


८ 


५ ९ / २ 


१२१ 


१२१ 


९ 


५ ९ / ३ 


१०१ 


१०१ 


१० 


५ ९ / ४ 


१०१ 


१०१ 


११ 


५ ९ / ५ 


१०१ 


१०१ 


१२ 


६० / १ पैकी 


२०० 


२०० 


१३ 


६०/१ पैकी 


१०८ 


१०८ 


१४ 


६०/२ 


१६२ 


१६२ 


१५ 


६२ 


१ १४ 


१ १४ 


१६ 


६३/१ 


२०३ 


२०३ 


१७ 


६३/२ 


१७४ 


१ ७४ 


१८ 


६३/३ 


० ८७ 


० ८७ 


१ ९ 


१०३/३ 


२६९ 


० ८४ 


२० 


१०४ 


२६२ 


० ७७ 


२१ 


२०१ 


०७४ 


११० पैकी 
११० पैकी 


२२ 


१०० 


१०० 


२३ 


१११/१ 


२५३ 


२५३ 


२४ 


१११/२ पैकी 


२४३ 


२४३ 


२५ 


१११/२ पैकी 


२४४ 


१ ९ ५ 


२६ 


११२ 


१८२ 


१०४ 


२७ 


११७ 


१६२ 


० १३ 


२८ 


११८ पैकी 


१८ ९ 


१८९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९-२५ , २०१८ / आषाढ २८-श्रावण ३ , शके १ ९ ४० 


११ 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


२ ९ 


११८ पैकी 


१०० 


१०० 


३० 


११ ९ 


२४३ 


२४३ 


३१ 


१२० 


२०३ 


१४४ 


३२ 


१२१ 


५६६ 


२४६ 


एकूण 


५५ ५४ 


४४०२ 


चांदुर रेल्वे : 


स्नेहल कनिचे, 

सक्षम अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ), 
चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 


दिनांक २ जुलै २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . ७७० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
वाचा.-म.शा., महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र .१२- भाग - अ- २-मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५-०१-२०१७. 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 


क्रमांक अका- भू.सं.- कावी-१९४२-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग , अचलपूर यांनी चंद्रभागा मध्यम 
प्रकल्पाच्या बाधित होणा -या पुच्छ कालव्याकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र .३४-अ-२ , 
दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९ -२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने 
वि.पा.वि. महामंडळ, नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता , मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग , अचलपूर यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ३५३४-२०१७ , 
दिनांक २८-०८-२०१७ भूसंपादन प्रस्ताव क्र . १४-४७-२०१७-१८ मौजा धामनगांव गढी एकूण क्षेत्रफळ ०.१ ९ हे. आर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ८४६ , दिनांक २९ -०९ -२०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक 
१२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९-२०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वनविभाग क्र . एलक्युएन- ०१-२०१७ 
प्र.क्र .१२- अ -२, दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


(१ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , डॉ . व्ही . के. राठोड , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 


अचलपूर याद्वारे, 


अनुसूची ( एक ) 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता , 
अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


अनुसूची ( दोन ) 
प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ च्या 
तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला निश्चित करण्यात 
येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 


नागपूर तर्फे 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 
कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर यांचे नांवे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , मध्यम व लघु 
पाटबंधारे विभाग , यांचेकडे दाखल करावीत . 


अचलपूर 


( ३) संमती पत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र . २, अचलपूर यांच्या 
कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर यांचेमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून 
देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ , मध्यम व लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्र . २, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची- ( एक ) 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०१७-१८ , मौजा धामनगांव गढी, ता . अचलपूर , जि . अमरावती 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशील 
अ.क्र . गट / सर्व्हे क्रमांक 

खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


७/१२ प्रमाणे 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१५२/२ ब 


१७८ 


२ 


१५२/२ ब 


१०६ 


३ 


१५२/२ ब 


१८६ 


० १४ 


एकूण . 


४ ७० 


० १ ९ 


अचलपूर : 
दिनांक २ जुलै २०१८ . 


डॉ . व्हि . के . राठोड , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

अचलपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ -श्रावण ३, शके १९ ४० 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ७७१ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - भूसंपादन- कावि- ४२२-२०१८ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
समजण्यात येईल ; 


आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.) ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व 
तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या दिनांकापासून त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीत , कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचेबुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 


अ .- एक -४ ( १६१० ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५, २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . भा . ना . सैंदाणे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 
अनुसूची- एक 

अनुसूची- एक – चालू 
जमिनीचे वर्णन 

( २ ) 

( ३ ) 


( 9 ) 


चौ . मी . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-१७, 
गाव- जांभा बु., तालुका-मुर्तिजापूर, जिल्हा- अकोला. 

संपादीत क्षेत्र 


३० 


७५ 


४४.०० 


अ . क्र . 


नमुना ८ ( अ ) 
नुसार घर नं . 


३१ 


१०१ 


४४.७७ 


३२ 


२७ 


६५.६४ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३३ 


२३ 


८ ९ .१ ९ 


चौ . मी . 


३४ 


४१७ 


५०.०० 


१ 


२०८ 


१३३.२८ 


३५ 


८ 


५४.८३ 


२ 


९ ६ 


७७.३२ 


३६ 


३ ९ ७ 


१३१.५१ 


به 


९ ५ 


७४.३५ 


३७ 


९ 


१२६.०० 


४ 


३७५ 


६३.५७ 


३८ 


५८१ 


४२.०५ 


५ 


३७६ 


६३.५७ 


३ ९ 


५२२ 


४३.०० 


६ 


३७७ 


६ ९ .८ ९ 


४० 


५२३ 


१४७.४६ 


७ 


१५० 


२६.४१ 


४१ 


४५६ 


६०.७८ 


८ 


१४ ९ 


२४.१६ 


४२ 


१६६ 


३६.६४ 


९ 


१५१ 


२३.०६ 


४३ 


५६ 


५१.०० 


१० 


१०६ 


९ १.८२ 


४४ 


४६ 


८८.२० 


११ 


१०५ 


६३.३५ 


४५ 


५२८ 


६७.४५ 


१२ 


१०४ 


६१.७४ 


४६ 


५२९ 


२०५७.४२ 


१३ 


१३४ 


११८.४० 


४७ 


३८५ 


९ ५.१३ 


१४ 


१० ९ 


६८.८२ 


४८ 


६३ 


४६.०० 


१५ 


१११ 


४७.६ ९ 


४ ९ 


६४ 


२८.५६ 


१६ 


११० 


५०.०१ 


५० 


६५ 


४६.०० 


१७ 


१३८ 


३७.६५ 


५१ 


५ ९ 


३८.६२ 


१८ 


११४ 


५८.२६ 


५२ 


५५ 


१७.५७ 


१ ९ 


११२ 


२७.०३ 


५३ 


६१ 


३४.५० 


२० 


११३ 


२१.७१ 


५४ 


६२ 


२१ 


९ १ 


११.२५ 


५५ 


३२८ 


८४.०० 


२२ 


१०७ 


५३.०० 


५६ 


३३० 


८४.०० 


२३ 


१०८ 


३०.८२ 


५७ 


३२६ 


३१.७५ 


२४ 


८३ 


२ ९ .५४ 


५८ 


३२७ 


३१.७५ 


२५ 


८३/१ 


३०.९ २ 


५ ९ 


३२४ 


६५.६८ 


२६ 


८३/२ 


३४.४२ 


६० 


३२५ 


२५.०० 


२७ 


८३/३ 


६७.४७ 


६१ 


५१४ 


६७.२६ 


२८ 


७३ 


१५७.१ ९ 


६२ 


१३ ९ 


६८.०० 


२ ९ 


७४ 


४४.५ ९ 


६३ 


८८ 


३०.६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९-२५ , २०१८/ आषाढ २८- श्रावण ३, शके १ ९ ४० 


१५ 


अनुसूची -एक - चालू 


अनुसूची - एक – चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


६४ 


१४० 


९ ४.०० 


७३ 


११.२४ 


५२४ 
५२० 


६५ 


२८८ 


२०.६० 


७४ 


१०२.१७ 


६६ 


५७ 


४८.०० 


७५ 


४८.६३ 
४२.१० 


६७ 


७६ 


५०४ 
४ ९ ० 


१ ९ ७.६७ 


७७ 


५१५ 
८८ 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 


६८ 
६ ९ 


९ .२ ९ 


७८ 


१४.४५ 


४८७ 
४५६/१ 


७० 


७.५४ 


७ ९ 


२७.८३ 


७१ 


५२५ 


२३८.८६ 
५६.३० 


७२ 


५२६ 


एकूण . 


६५७४.३८ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - काटेपूर्णा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्रामुळे बाधित होणारे मौजे जांभा बु. गावठाण. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - ४३१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक -यांची आर्थिक स्थिती 

सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
उक्त बाधित व्यक्तिंचे घरे बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांचे विस्थापन अनिवार्य आहे . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

उपजिल्हाधिकारी , ( पुनर्वसन शाखा). 
आलेल्या अधिका- याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला ( पुनर्वसन शाखा) . 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


: 


: 


: 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक ३० जून २०१८ . 


भा . ना . सैंदाणे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, 

मुर्तिजापूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


